रा.प.कामगारांच्या आर्थिक व महत्वाच्या 
प्रश्नांचा सोडवणुकीसाठी समिती गठीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०९२३/प्र.क्र.३४९/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ :- उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.राप/मुकाअ/१४०९, दि.१४.०९.२०२३. 


मा.श्री.उदय सामंत, मंत्री, उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली दि.११.०९.२०२३ 


रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र एस.टी.कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत पार 


पडलेल्या बैठकीत मा.मंत्री, उद्योग यांनी रा.प.कामगारांच्या आर्थिक व महत्वाच्या प्रश्नांच्या 


सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 


त्यानुषंगाने त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
रा.प.कामगारांच्या आर्थिक व महत्वाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासन स्तरावर खालील 
प्रमाणे त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


१) अपर मुख्य सचिव (व्यय) - अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव (परिवहन) - सदस्य 
३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक, - सदस्य 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 


२. सदर समितीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संबंधीत खालील विषयांबाबत 
महाराष्ट्र एस.टी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करुन व त्यांचे म्हणणे ऐकुन, आपला 
अहवाल शासनास Go दिवसात सादर करावा:- 
१ मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांची 
अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करणे. 
२ /& सन २०१६-२०२० कामगार करारासाठी एकतर्फी जाहिर केलेल्या रु.४८४९/- 
कोटीमधील शिल्लक रकमेचे कामगारांना वाटप करणेबाबत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०९२३/प्र.क्र.३४९/परि-१ 


३) दि.२८.१०.२०२१ पासून सुरू झालेल्या संप कालावधीत महामंडळात कार्यरत 
असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मुळ वेतनात वेतनवाढीचा लाभ म्हणून 
दि.०१.११.२०२१ रोजी त्यांनी धारण केलेल्या पदातील रा.प.महामंडळातील सेवा 
कालावधी विचारात घेवून त्यांचे मुळ वेतनात अनुक्रमे रु.५०००/-, रु.४०००/-, 
रु.२५००/- अशी सुधारीत वाढ केल्यामुळे सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनात 
निर्माण झालेल्या विसंगती दुर करणे. 

४ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित देणी उदा.रजा रोखीकरण, एकतर्फी वेतनवाढीच्या 
फरकातील रक्कम देणेबाबत. 

५  रा.प.कामगारांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणेबाबत. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१००४१८४२०८००२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SARIKA MENDHE GANVI 


R 
DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
A. 


.20=355d3 1dOcf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe 1 adfdofff4aad 
6f9dd87f3d76b, postalCode=400032, st=Mahi it 


, st=Mahar. 
rialNumber=D50DB685 13E91376BA0547B675FDF1B1F3E1AB7210 
46013C8F2C377536F96AC5, ‘SARIKA MENDHE GANVIR 
Date: 2023.10.04 18:46:03 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 


(१) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

(२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह विभाग), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

(३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन विभाग), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

(4) मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
(६) 

(७) 

(८) 

( 


६) मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

७) सह सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

८) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

९) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
(१० महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
(99) महालेखापाल (वाणिज्यीक लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
(१२) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


